सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या 
उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक : एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : २७ मे, २०२४. 


वाचा:- १) म.लो.आ. चे क्र. १४४२ (२) (१/२०२२/तेवीस, दि. ३०.०१.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २३.०२.२०२४ चे ज्ञापन. 
३) सा.प्र.वि., शासन परिपत्रक क्र. मळोआ १११९/प्र.क्र.११५/८, दि.०२.०८.२०१९. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा-२०२२ या परीक्षेतील सहायक कक्ष 


अधिकारी संवर्गाच्या ४९ पदांसाठी दिनांक २२.१०.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परिक्षेचा अंतिम 


निकाल दि. १८.०१.२०२४ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२२ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 


लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक ३०.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या ve 


उमेदवारांचे या विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. २३.०२.२०२४ च्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन 


विभागात/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप 


करण्यात आले होते. सदर ज्ञापनान्वये उमेदवारांना नियुक्तीचा स्विकार करण्यासाठी दि. २६.०३.२०२४ 


पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. ०२.०८.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार नियुक्‍ती आदेशात नमूद 


केलेल्या ३० दिवसाच्या मुदतीत उमेदवार रूजू न झाल्यास किंवा विहित कालावधीत रूजू होण्यासाठी 


मुदतवाढ देण्याची विनंती न केल्यास किंवा विहित वाढीव कालावधीत उमेदवार रूजू न झाल्यास नियुक्‍ती 


प्राधिकारी यांनी संबंधित उमेदवाराची नियुक्‍ती रद्द करण्याचे आदेशा निर्गमित करण्याची तरतूद करण्यात 


आलेली आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/१४-अ 


३. दि. २३.०२.२०२४ च्या ज्ञापनान्वये नियवाटप करण्यात आलेल्या ४९ उमेदवारांपैकी १० 


उमेदवारांनी विहित कालावधीत नियुक्‍ती स्विकारली नाही. 


४. सबब, संदर्भाधिन क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन क्र. 2 येथील 


दि. २३.०२.२०२४ च्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभागात/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी विहित कालावधीत रूजू 


न झालेल्या सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मधील उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०५२७१७१८०९७००७ असा आहे. सदर आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
V | N AYA K ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d6 

fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7 
B A B U RA O M A N F 899F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO 

MANE 

Date: 2024.05.27 17:31:48 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- संबंधित उमेदवार (सोबतच्या विवरणपत्र "अ" प्रमाणे) (ई मेल व्दारे) 
प्रत :- 
१) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, प्लॉट नंबर ३४, सरोवर विहार समोर, सेक्टर ११, सीबीडी 
बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग [कार्यासन (१४-अ)] (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी १४२४/प्र.क्र. ३७/१४-अ 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२२ मधून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्याबाबत. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२४/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ (98-31), 


दिनांक : २७ मे, २०२४ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
1 3 SWAMI VAIBHAV VIRBHADRA OBC OPEN-General-3 सामान्य प्रशासन विभाग 
2 4 GURAV VIJAY ASHOK OBC OPEN-General-4 जलसंपदा विभाग 
3 be | GANESH LOKHANDE NT-C OPEN-General-6 गृह विभाग 
4 13 UNDRE AMRUTA MAHADEO Unreserved OPEN-Female-1 जलसंपदा विभाग 
र डे PATIL ASHISH ASHOK ०४८ OBC- General-4 विधि व न्याय विभाग 
ez 25 kush arun puri NT-B NT-B- General-1 कृषि व पदुम विभाग 
7 31 TAKALIKAR SUPRIYA SUBHASH | Unreserved OPEN-Female-4 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
| 32 WARHADE RADHA OBC OPEN-Female-5 वित्त विभाग 
SHIVCHANDRA 
al a4 LOKHANDE AJAY VILAS SC SC- General-1 नियोजन विभाग 
10 36 Unreserved OPEN-Female-7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


SARNAIK SNEHAL VINODRAO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


